अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगांव व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी 
पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: - १९/०४/२०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/(प्र.क्र.१२०/२१)/लाक्षेवि आस्था, दि.०७/१०/२०२१. 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२ /02/2022. 
३.अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे पत्र जा.क्र. कडा/ 
आ- १/८०२/२०२२, दि.१०/०३/२०२२. 


प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,जळगांव या कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांनी त्यांच्या दि.१०/०३/२०२२ च्या पत्रान्वये त्यांचे मंडळ 
कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १२६ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात 
आले आहेत. 


संदर्भ क्र ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
जळगांव यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ 
पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १२६ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभाग, कार्यालयातील 
कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रूपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील १२६ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 
दि. १.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ साठी 
मुदतवाढ 
म क कार्यालयाचे नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी = 
; ae ea pantech मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा शीर्ष 
नाव आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजूर । मुदतवाढ मंजूर पदांची 
पदांची संख्या संख्या 
¥ लाभक्षेत्र १७ शि nena 
विकास (विवरणपत्र-१) Ne es 
ee १) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
ळा | (४३०लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,जळगाव, 
गिरणा 8 8 १) 
: चोल य ( ani 2) am 4) (00)(02) प्रशासकांची आस्थापना (अनिवार्य) 
विभाग (२७०५ ३६६७) 
जळगांव , 
rele ain डं गं २) २७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
र ८०, सर्वसाधारण, 
पाटबंधारे (विवरणपत्र -३) (विवरणपत्र-६) पंचाल तत 
a Gane ००१, संचालन व प्रशासन 
: ०४, परिरक्षण आस्थापना 
४ | बुळे पाटबंधार ग ठर (०४)(१०) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
Oo 4 Oo aI विकास प्राधिकरण जळगाव 7 
U ळर 
विभाग, धुळे acess eee भक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव 
(अनिवार्य) (२७०१ ९९६९) 
एकूण ११७९ १२६ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ११७९ पदे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ मंजूर पदांना ती सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Red नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या 
मर्यादेत आहेत, व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १२६ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. 
३१/०८/२०२२ यापैकीजे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


१. उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 


२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 
यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 


दि. २२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०४१९१६४११२९९२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, त य 
P RAD NYA S HYAM CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT O 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
MESHRAM 10 


Date: 2022.04.19 16:45:30 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ ”व १ ते ७ विवरणपत्रे 
प्रत:- 
१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
४. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत 
असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
५. कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव 
६. कार्यकारी अभियंता, जळगाव पाटबंधारे विभाग, जळगाव, 
७. कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे. 
८. जिल्हा कोषागार कार्यालय, जळगांव, 
९.कार्यासन अधिकारी, आ (प्रशि/अर्थ-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.निवड नस्ती/लाक्षेवि (आस्था) 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. ५९/२०२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि. १९.०४.२०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट “अ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव व प्रधिकरणातर्गंत ३ विभागीय कार्यालयातील 
नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि. १.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ साठी मुदतवाढ 


नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 
अक्र. | कार्यालयाचे नाव आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील मुदतवाढ मंजूर मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर पदांची पदांची संख्या 
सख्या 
| ? 3 व ८ । 
१ | लाभक्षेत्र १७ a मागणी क्रमांक-आय-३ 
विकास (विवरणपत्र-१) १) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
प्राधिकरण, (४३०), लाभक्षेत्र विकास 
जळगांव प्राधिकरण,जळगाव, 
२ | गिरणा २९४ ४६ (००) 
पाटबंधारे (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र-५) (००)(०२) प्रशासकांची आस्थापना 
विभाग, (अनिवार्य) 
जळगांव (२७०५ ३६६७ 
३ | जळगांव पाटबंधारे २७८ ४१ 
विभाग,जळगांव (विवरणपत्र -३) (विवरणपत्र-६) २) २७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व प्रज्ञासन 
०४ | धुळे पाटबंधारे ५९० ३९ ०४, परिरक्षण आस्थापना 
विभाग, धुळे (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-७) (०४)(१० अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगाव (अनिवार्य) 
(२७०१९९६९) 
एकूण ११७९ १२६ 


MESHRAM 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYVAN I ८. १ 5१ 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


DEPARTMENT 
Date: 2022.04.19 16:45:42 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०१ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.५९/२२/लाक्षेवि (आस्था) दि. १९/०४/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयाचे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक-०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | पदाचे नाव अस्थायी पदे 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक क 
सहाय्यक अ.अ./उपविभागीय अभियंता 2 
३ | तहसिलदार कणा 
४ | लेखाधिकारी a कळ्या 
५ | अधिक्षक +. 
६ । प्रथम लिपीक का 
७ | सहाय्यक आरेखक णक 
८ | लघुलेखक उच्चश्रेणी हा काका 
९ । प्रमुख दप्तर कारकुन कक काळ 
| 90 | वरिष्ठ लिपीक |. 
११ | कनिष्ठ लिपीक द 
१२ | टंकलेखक : 
१३ | संगणक कार्यक्रम चालक णक 
१४ । नाईक a कका 
= 1१ 
PRADNYA 58१७७ 8 
विज a 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०२ 
शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.५९/२२/लाक्षेवि (आस्था) दि.१९/०४/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 


अ.क्र. पदाचे नाव अस्थायी पदे 
za सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अभि./अधि. २ 
२ । क. अ./शा. अ./स.अ.श्रेणी (२) a गि 
३ | टंकलेखक ५ 
४ | वाहन चालक ६ 
4 स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक q8 
& | कनिष्ठ दप्तर कारकुन ३५ 
७ | कालवा निरीक्षक १२० 
८ | मोजणीदार ५२ 
९ | संदेशक Pt q 
१० | ० | शिपाई १३ 
११ | कालवा चौकीदा २७ 
१२ | कालवा टपाली ३ 
एकुण २९४ 
PRADNYA 8४१0 0000090. 
MESHRAM MAKARAGHITRA, OU » WATER RESOURCES 
ona) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०३ 
शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.५९/२२/लाक्षेवि (आस्था) ,दि.१९/०४/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
जळगांव पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 


अ.क्र. | पदाचे नाव अस्थायी पदे 
fe | कार्यकारी अभियंता 
सहा.अभि. श्रेणी (१)/उप वि.अभि./अधि. ७ 
क. अ./शा. अ./स.अ.श्रेणी (२) २३ 
प्रथम लिपीक शिका 
५ | विभागीय लेखापाल Po 
६ | आरेखक शिका 
सहाय्यक आरेखक 1१ 
भांडारपाल a ee 
सहाय्यक भांडारपाल 1१ | 
| do. | वरिष्ठ लिपीक 1 | | 
| ae । कनिष्ठ लिपीक १६ 
१२ | टंकलेखक 
१३ | अनुरेखक 
१४ | वाहन चालक 9 
१५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १५ 
१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन शिका 
१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन २५ 
१८ | कालवा निरीक्षक ५६ 
१९ | मोजणीदार २८ 
२० | संदेशक ७ 
२१ | नाईक 
२२ | शिपाई २४ 
२३ | चौकीदार 9 
२४ | कालवा चौकीदार २१ 
२५ । कालवा टपाली 9 
एकुण २७८ 
DEPARTMENT 
Date 2022.04.19 16:46:25 40580 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०४ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.५९/२२,लाक्षेवि (आस्था) दि.१९/०४/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
धुळे पाटबंधारे विभाग,धुळे कार्यालयाचे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | पदाचे नाव अस्थायी पदे 
ea कार्यकारी अभियंता 1१ 
२ | सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अभि./अधि. ९ 
३ ।क. अ./शा. अ./स.अ.श्रेणी (२) ३८ 
४ | प्रथम लिपीक Pt 
५ | विभागीय लेखापाल १ 
६ | आरेखक i ही. _ 
७ । सहाय्यक आरेखक 1१ 
८ | भांडारपाल १ 
९ | सहाय्यक भांडारपाल 1१ 
१० ० | वरिष्ठ लिपीक १३ 
११ । कनिष्ठ लिपीक १९ 
१२ | टंकलेखक १२ 
१३ | अनुरेखक ८ 
१४ | वाहन चालक ९ 
१५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक २८ 
१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन 1१ 
१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन 44 
१८ | कालवा निरीक्षक १६० 
१९ । मोजणीदार ८० 
२० । संदेशक २० 
२१ | नाईक १ 
ररे | Bras ४१ 
२३ । चौकीदार ९ 
२४ । कालवा चौकीदार ६० 
२५ | कालवा टपाली २० 
एकुण ५९० 
PRADNYA SHYAM पणय, 
MESHRAM eclipse 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०५ 
शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.६५/२२/लाक्षेवि (आस्था), दि.१९/०४/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते दि ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
Es प्रभाकर बाबुराव भाबड मजुर 3/04/2023 
9 । राजेंद्र मोहनसिंग महाले मजुर रे ती0/ रेणररे 
३  । रंगराव धुडकू पाटील चौकिदार PP OURO Re 
४ | श्रीमती शोभा विलास पाटील कारकुन ३१/०८/२०२४ 
७५ । विजय महारु चौधरी मुकादम 39/06/2023 
६ | मोहम्मद युसुफ बागवान चौकिदार ३१८०१/ र०्र 
७ । शांताराम सुकदेव महाजन मजुर ३१/०५/२०२४ 
| रोहीदास दौलत पाटील मजुर BORON: 
g । मजीदखॉ रशीदर्खो पठाण मजुर ३०/०६/२०२२ 
१० 9 | नारायण रामा भोई मजुर रेड करर 
as | q | दिनकर सांडु पाटील चौकिदार ३॥/९५शतर 
१२ | आत्माराम गबा पाटील मजुर २१७३७३२ 
१३ | विरभान ओंकार पाटील मजुर २११०१७१५२७ 
१४ | दिलीप सुपडू पगार मजुर BUCH नतर 
१५ | बापु मोतीराम अलवणे मजुर त 3: 
१६ | लक्ष्मण उत्तम पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१७ | जगन कचरु सांगळे मजुर १ रतहिर 
qv भाउुसाहेब विठठल पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
१९ । धैनंजय भिमराव निकम मजुर ३०/०६/२०२६ 
२० | राजेद्र निंबा वाघ मुकादम 3Y/04/2ORR 
२१ । माधव नाटु चौधरी मजुर 39/03/2023 
२२ | भिमराव त्र्यंबक निकाळे चौकिदार ३१/१०/२०२२ 
२३ | नारायण केशव पवार मजुर ३१/०५/२०२४ 
२४ | HORT cares पाटील मजुर ३०/०६/२०२२ 
२५ । तुकाराम पिरा पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
२६ | राजेंद्र शंकर पाटील मजुर २०/०६/३०२ 
२७ | राजेद्र अर्जुन पाटील मजुर BOT CORN 
२८ | राजेद्र शामसिंग संर्यवंशी AR IU/OY/RORL 
२९ सिताराम दामु थोरे चौकिदार ३१/०५/२०२७ 
३० | विठठल रुपजी पवार मजुर ३१/०५/२०२३ 
३१ । सजन पुंडलीक अहिरे मजुर ३१/०५/२०२३ 
३२ | गुलाब रावण वाघ मजुर ३१/०५/२०२२ 
३३ | रमेश शालीग्राम पाटील मजुर ३०/०५/२०२७ 
३४ । अनिल भास्कर शिंपी बि.यंत्रचाळक ३०/०८/२०२७ 
३५ केलास धोडु भाईटे बि.यंत्रचालळक ३१/०३/२०२८ 
३६ । संजय सुखबीर वाल्मीकी जनरेटर ऑपरेटर ३१/१२/२०२४ 
३७ सुरेश हरचंद पाटील मजुर 39/03/2023 
३८ । हिरामन रतन चौधरी मजुर ३१/०७/३०३२ 
३९ | नगराज त्रंबक पाटील चौकिदार ३५/१९/२०९२ 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
vo | रविंद्र रंगराव पाटील मजुर ३१/०१/२०२९ 
४१ | प्रभाकर दिनकर पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
४२ राजेंद्र हरी पाटील मजुर ३०/११/२०२६ 
४३ | छोटु देवराम चौधरी चौकिदार ३१/०३/२०२७ 
gy । दिलीप सिताराम पाटील मुकादम 39/09/2023 
४५ श्री.दत्तु भिका पाटील मजुर ३१/०१/२०२६ 
४६ | रीख हमीद पीरमोहम्मद बागवान मजुर ३१/०५/२०२३ 
एकूण ४६ पदे 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
P RA D N YA S H YA M DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, 
MESHRAM 1) 71. 


Date: 2022.04.19 16:46:57 +05'30' 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०६ 
शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.५९/२२/लाक्षेवि (आस्था), दि.१९/०४/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, जळगांव पाटबंधारे विभाग,जळगांव 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
fe १_| २ ३ ae 
el विजय साहेबराव देशमुख चौकीदार ३०/०६/२०२२ 
२ | मधुकर लक्ष्मण अत्तरदे मजूर ३१/०५/२०२३ 
3 मोठाभाऊ विठ्ठल कदम मजूर ३१/०५/२०२२ 
७ | अरुणगंभीर पाटील मंजूर ३०/०९/२०२२ 
५ | यूवराज दंगल पाटील मजूर ३१/०३/२०२२ 
६ | देविदास सुका पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
७ | मधुकर परशुराम पाटील मजूर ३१/१२/२०२४ 
८ | युनुस खा मानखां तडवी मजूर ३०/०६/२०२८ 
९ रविंद्र जगन्नाथ पाटील मजूर ३१/०३/२०२४ 
re ० | करनसिंग माधव पवार मजूर 39/04/2023 
ea १ | उत्तम frre सोनवणे मजूर ३१/०५/२०२४ 
१२ नवलखसिंग प्रताप पवार मजूर ३१/०५/२०२२ 
१३ | सूलतान रमजान तडवी मजूर ३१/०५/२०२३ 
१४ | घेवर गिरधर पाटील मजूर ३१/०५/२०२५ 
१५ | सुकलाल हरसिंग महाले AUR 30/08/2023 
१६ राजेंद्र जयराम वाघ AUR 30/08/2023 
ag सतीष नारायण पाटील चौकीदार ३१/०५/२०२२ 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. | कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 

१८ । दिलीप मदन धोबी चौकीदार 39/04/2023 
१९ राजीव उमराव महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
२० | भाईदास केशव पाटील AUR 39/04/2028 
२१ | बाळू बंडू न्हावी मजूर ३१/१०/२०२४ 
२२ । वसंत अमृत पाटील मजुर 39/04/2023 
23 राजेंद्र गोविंदा पाटील मजुर ३०/११/२०२५ 
२४ सुरेश राजाराम पाटील मजुर २८/०२/२०२७ 
२५ | जगतराव हिंमतराव निकुंभ मजुर ३१/०३/२०२२ 
२६ | नाना जयराम पाटील चौकीदार 39/04/2023 
२७ | पांडुरंग दगा पाटील AIR 39/09/2024 
२८ | गप्फार जुम्मा पिंजारी मजुर ३१/०१/२०२४ 
२९ । आधार पुंडलीक पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
३० संभाजी रावण पाटील मजुर ३१/०५/२०२७ 
३१ | प्रकाश सुका इंगळे मंजुर ३०/०६/२०२६ 
३२ sete किसन सोनवणे मजुर ३१/०५/२०२४ 
३३ | भुरा मोतिलाल पारधी मजुर ३१/०५/२०२५ 
3४ मनोहर दामू पाटील चौकीदार ३१/०५/२०२३ 
३५ गोपाळ चिंतामण पाटील मजूर २ 
३६ श्री.गौतम आनंदा गायकवाड बिनतारी यंत्रचालक २८/०२/२०२३ 

अरमान मुस्तफा मजूर ३१/०५/२०२२ 
३७ | अरमान मुस्तफा तडवी मजूर 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. | कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
३८ विठठल भगवान पाटील मजूर ३१/०३/२०२३ 
३९ रमेठा गोविंदा पाटील मजूर ३१/१२/२०२३ 
७० | शिवदास धनराज महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
७१ | प्रभाकर पांडूरंग चौधरी चौकीदार ३१/०५/२०२३ 
एकूण ४१ पदे 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
P RAD NYA S HYAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
MESHRAM DEPARTMEN 


T 
Date: 2022.04.19 16:47:10 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०७ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.५९/२२/लाक्षेवि (आस्था) दि. १९/०४/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 
कार्यालयाचे नावः- धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे 
रूपातंरीत अस्थाई आस्थापोवरील पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते ३०/१०/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. ae सेवा निवृत्तीचा 
= कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम दिनांक 
eal 2 3 PB 
es मनोहर विष्णु महाजन वाहन चालक ३१.५.२०२२ 
2 अंबालाल मककन पाटील मोजणीदार ३१.३.२०२५ 
३ विश्वास भास्कर पाटील मुकादम ३१.५.२०२५ 
| किशोर भगवान पाटील स्वच्छक ३१.८.२०२३ 
५ | रमेश रामचंद्र जाधव चौकीदार ३१.५.२०२४ 
६ । विजय शिवदास पाटील मजुर ३१.१०.२०२२ 
| दिलीप विश्राम सोनवणे मजुर ३१.५.२०२५ 
८ | रविंद्र आत्माराम पाटील मजूर ३१.१२.२०२४ 
९ | अल्लाउद्दीन कुतुबुद्दीन मन्यार मजुर ३१.५.२०२४ 
Fa अशोक रामदास सपकाळे मजूर ३१.५.२०२३ 
“की १ | रज्जक हमीद मन्यार मजूर ३१.५.२०२६ 
१२ | सुभाष गजमल पाटील मजुर ३१.५.२०२३ 
१३ | संजय दिगबर ब्राम्हणकर मजुर ३१.५.२०२७ 
१४ | एकनाथ रामचंद्र निकम मजुर सा 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


कवचाचे सेवा निवृत्तीचा 
ee कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम क 
१५ शिवाजी पतींग पाटील मजुर ३१.५.२०२४ 
१६ | रामदास हिलाल वाघ मजुर ३१.५.२०२५ 
१७ | रतन बाजीराव पाटील मजुर ३१.५.२०२४ 
१९ | छगन तुळशिराम भोये मजुर ३१.५.२०२२ 
१९ राजेंद्र वामन पाटील मजुर ३१.३.२०२२ 
२० | कमलाशंकर भिमाजी गवळी मजुर २८.२.२०२३ 
२१ । जोतीलाल काशा मिल मजुर ३१.५.२०२३ 
२२ | जगा विठ्ठल न्हावी मजुर ३०.६.२०२५ 
२३ | विलास बाबुराव जाधव मजुर ३०.६.२०२९ 
ay | दिवानजी फुलजी गावीत मजुर ३१.५.२०२४ 
२५ | भरत आबल्या भिल मजुर ३१.५.२०२७ 
२६ | बापु दयाराम माळी मजुर ३१.५.२०२८ 
२७ | संजय परशराम पाटील मजुर ३१.५.२०२४ 
२८ | छोटुलाल बुला पाटील मजुर ३१.५.२०२५ 
२९ | भाईदास फिरंग्या पावरा मजुर ३१.३.२०२६ 
३० | गुलाब फिरंग्या पावरा मजुर ३१.५.२०२७ 
३१ | भगवान सखाराम शिरसाठ मजूर ३१.८.२०२२ 
३२ | भिला लाला सुर्यवंशी म गा 
३३ | निंबा पुंडलीक पाटील मजूर ३०.६.२०२३ 
३४ । भालचंद्र भिला सोनवणे मजूर ३१.५.२०२४ 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ५९/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम [तीव 
अ.क्र दिनांक 
३५ | प्रकाश रघुनाथ पवार मजुर ३०.४.२०२३ 
३६ | हरी भिका मोरे चौकीदार ३१.१२.२०२६ 
3७ साहेबराव लोटन शिंदे मजुर ३१.०५.२०२४ 
३८ | भगवान दयाराम सोनवणे मजूर ३०.०४.२०२३ 
एकूण ३८ पदे 


PRADNYA SHYAM क ५0५३१०७ 


DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, 


M ES H RAM C = IN, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.04.19 16:47:25 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


